सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, गट-अ 
यांच्या वार्षिक सर्वसाधारण बदल्या-२०१५ 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : डीपीपी-२०१५/प्र.क्र.११७/पोल-१० 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, दुसरा मजला, 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २ सप्टेंबर, २०१५ 


वाचा : शासन आदेश समक्रमांक दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०१५ 


शुध्दीपत्रक :- 
उपरोक्‍त शासन आदेशातील अट क्र. ४ मध्ये "उपरोक्त अभियोक्त्यांची सदर शासन 


आदेशात दर्शविलेल्या ठिकाणीच बदलीने पदस्थापना करण्यात यावी व त्यांची बदली शासन 


मान्यतेशिवाय इतरत्र करण्यात येऊ नये" 


ऐवजी 


अ.क्र. २२, २४, २५, ३१, ३९, ४८, ५८, ७७, ८३ येथील नमूद अभियोक्त्यांची दर्शविलेल्या 


ठिकाणीच बदलीने पदस्थापना करण्यात यावी. उर्वरित अभियोक्त्यांची बदलीने पदस्थापना 


जिल्ह्यात कुठेही संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई हे करतील" असे वाचावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०९०२१७४२५१०८२९ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


A ru Nn Digitally signed by Arun Vishnupant 
Joshi 
रि DN: c=IN, o=Government Of 
V | S h al Uu pa nt Maharashtra, ou=Section Officer, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
क cn=Arun Vishnupant Joshi 
J 05 h | Date: 2015.09.02 17:45:40 +05'30' 


(a fast) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


२) महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः डीपीपी-२०१५/प्र.क्र.११७/पोल-१० 


३) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४) अपर मुख्य सचिव (गृह), यांचे स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव (अ.व सु.) यांचे स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

अधिदान व लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

८) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

९) सर्व सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता 


£93) 
YS <-- प wa 


9 


१०) संबंधित सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता (संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई यांच्या मार्फत) 
११) निवड नस्ती (पोल-१०) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


